दुग्धव्यवसाय विकास विभागा अंतर्गत असलेली 
सहकार विभागाची ७३ पदे सन २०२०-२१ 
साठी दि.०१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व gat विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :-१२ मार्च, २०२० 


वाचा :- १) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.५/५/२०११ 
२) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्र.दुवियो २०१२/ 
प्र.क्र.१०२/पदुम-९, दि.३०/८/२०१४ 
३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र.राजस २०१९/प्र.क्र.६२ दि.२६/०९/२०१९ 
४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था ,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/ कक्ष-४/दुग्ध/अस्थायी 
पदे/मुदतवाढ/२११/२०२०, दिनांक २६/०२/२०२० 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१२/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ च्या दि.३०/८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दुग्धविकास विभागाच्या सुधारीत 


आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली असून या कृषि विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागांतर्गत सुधारीत आकृतीबंधात सहकार विभागाच्या ७३ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील दि.२६/०९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये या ७३ अस्थायी पदांना दि.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. या ७३ अस्थायी पदांना सन २०२०-२०२१ साठी दि.०१/०३/२०२० ते २८/०२/२०२१ 
पर्यंत मान्यता देण्याची विनंती संदर्भाधिन क्र.४ च्या सहकार आयुक्‍त व निबंधक यांच्या दि.२६/०२/२०२० च्या 


पत्रान्वये करण्यात आली आहे त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रशासकीय कारणास्तव उपरोक्‍त अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२०-२०२१ 


करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सदर ७३ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० 
पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर ७३ अस्थायी पदांचे कार्यालय निहाय विवरणपत्र प्रपत्र 
wd” व “क” प्रमाणे सोबत जोडण्यात आले आहे. 

याकरीता येणारा खर्च कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१२/०२/२०२० 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस 2020/ WH.4Y/ 4 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३१२१२४३४२४१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


सोबत - प्रपत्र “"अ*”ब” व “क* 1 er 
Ga nes h bh us h an Jos h | ह ळा Uber डावा 28 ७416 090557. a .9658b7382ac03af6e239 


(९: 2020.03.12 12:47:28 +05'30' 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ing 
9) 400032, st=MAHARASHTRA, 
}708db2a52d67 5f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee1 


प्रति, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

) प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद 

५) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), (दुग्ध) 

) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ ww 


सर्व जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) 

१३) कार्यासन अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१४) निवड नस्ती. 


(२ ७. ८:८४ 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस 2020/ प्र.क्र.५५/५स 


शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५स, दि. १२ मार्च, २०२० चे सहपत्र 


प्रपत्र -अ 
सहकार खात्यातकडील पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य विकास विभागाकडे असलेली 
सहनिबंधक व उपनिबंधक संवर्गातील पदांची यादी 


अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 
Ea 
विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) कोकण 

विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) नाशिक 


उपनिबंधक दुरच, पुणे ण क्क! 


३ 
४ 
4 
& 
9 


उपनिबंधक (दुग्ध), अमरावती 
[ath (दुग्ध) 


८ | उपनिबंधक (दुग्ध, नागपूर 


cree णा, पुण 

a |उनिक्कदुल औस्वद 
हाडा 

ग्रा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस 2020/ WH.4Y/ 4 


शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५५/ ५ स, दि. १२ मार्च, २०२० चे सहपत्र 
प्रपत्र -ब 
सहायक निबंधक (दुग्ध) संवर्गातील पदांची यादी 


पदाचे नाव पदांची संख्या 


ह 
सहायक निबंधक (दुग्ध), रायगड 
सहायक निबंधक (दुग्ध), रत्नागिरी 
सहायक निबंधक (दुग्ध), सिधुदुर्ग 
८ | सहायक निबंधक (दुग्ध), कोल्हापूर 
९ | सहायक निबंधक (दुग्ध), सांगळी 
काज 
सहायक निबंधक (दुग्ध), जळगांव 
सहायक निबंधक (दुग्ध), लातूर 

i 
सहायक निबंधक (दुग्ध), उस्मानाबाद 
सहायक निबंधक (दुग्ध), नांदेड 
सहायक निबंधक (दुग्ध, अमरावती 


२३ | सहायक निबंधक (दुग्ध), अकोला 


a) 
) 
) 
) 
) 
सहायक निबंधक (दुग्ध), बुलढाणा 


ल्ह्ग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस 2020/ प्र.क्र.५५/५स 


शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.५४५/ ५स, दि. १२ मार्च, २०२० चे सहपत्र 
प्रपत्र - क 
सहकार अधिकारी श्रेणी-१ व श्रेणी-२ संवर्गातील पदांची यादी 
सहकार अधिकारी श्रेणी-१ सहकार अधिकारी श्रेणी-२ 


सिधुदुर्ग 
१ 


६ । सोलापूर 


पुणे विभाग एकूण 
र काळ a कका, 
कोल्हापूर विभाग एकूण (कळ ळा कळक 


| 


4 
SS 
al 
ऱ्या 
“a 
4 
| 


ae) 


Go 


=| 
2p 
$i 


6G 
8p 


नाशिक विभाग एकूण 
१४ | विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) औरंगाबाद 


१ 
% 
१ 
२५ | यवतमाळ 

अमरावती विभाग एकूण 

२९ | भंडारा 

३० | गडचिरोली 


नागपूर विभाग एकूण 


११ 
१२ 
१३ 


AN 


+ 
‘aL 
a 
| 


} 


| 


१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
२४ 


२६ 
२७ 
२८ 


A) 
ios 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


